महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ सेवाप्रवेश 
मंडळाच्या अध्यक्षपदी श्री. प्रकाश 
आबिटकर, उपाध्यक्ष, कृषि परिषद 
यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.: APT १०२१/प्र.क्र.८९/६-अओ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०२२ 


वाचा: १) महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ (दुसरी सुधारणा सन २०१३) 
२) शासन आदेशा क्र. HHT १०२१/प्र.क्र.६३/६-अ, दि.१८ मे, २०२१ 


प्रस्तावना: 

संदर्भ क्र. १ येथील अधिनियमातील कलम ५८ (२) (एक) नुसार, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ 
सेवा Waal मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषदचे अध्यक्ष तथा मा. मंत्री (कृषि) यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ सेवाप्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

श्री. प्रकाश आनंदराव आबिटकर, विधानसभा सदस्य यांची संदर्भ क्र. २ अन्वये, महाराष्ट्र 
कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
२. महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ (दुसरी सुधारणा सन २०१३) मधील HOA 
५८(२) (एक) मधील तरतुदीनुसार श्री. प्रकाह आनंदराव आबिटकर, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांची महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ सेवाप्रवेश मंडळावर अध्यक्ष म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. श्री. प्रकाश आनंदराव आबिटकर यांची सदर नियुक्ती 3 वर्षांसाठी किंवा राज्य शासनाची 
मर्जी असेल तोपर्यंत यापैकी जी घटना अगोदर घडेल तोपर्यंत असेल. 

सदर नियुक्तीचे अनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप १०२१/प्र.क्र.८९/६-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१११३८१६९३०१ असा आहे. हा BATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital 


Balasaheb Kisan 
Raskar 


(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ele) 


) मा. कुलपती तथा राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


श्री प्रकाश आनंदराव आबिटकर, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

कुलगुरु/कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 

कुलगुरु/कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१०) कुलगुरु/कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

११) कुलगुरु/कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


